विधि व न्याय विभाग, कार्यासन ८ च्या 
अधिपत्याखालील १३ सरकारी वकील 
कार्यालयातील स्टाफिंग dad 
पुनर्रचना करण्याकरिता समिती गठित 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय: संकीर्ण-२८२४/प्र.क्र.२१/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई: Yoo ०३२ 
दिनांक: ०३ एप्रिळ, २०२४ 


वाचा:- मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथील रिट पिटीशन क्र.२३८०/२०२० मध्ये 
मा. उच्च न्यायालयाने दि.०९.०२.२०२४ व दि.०५.०३.२०२४ रोजी दिलेले आदेश. 


प्रस्तावना:- 

मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट पिटीशन क्र.२३८०/२०२० मध्ये मा. न्यायालय, 
खंडपीठ नागपूर यांनी दि.०९.०२.२०२४ व दि.०५.०३.२०२४ रोजी सरकारी वकील कार्यालयात पुरेसे कर्मचारी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत व आवश्‍यकता असल्यास राज्यातील सर्व सरकारी वकील कार्यालयातील स्टाफिंग 
पॅ्टनची पुनर्रचना करण्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्याचे निदेश दिलेले आहेत. उक्त निदेझ्ाच्या 
अनुषंगाने विधि व न्याय विभागातील कार्यासन-८ च्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील १३ सरकारी वकील 
कार्यालयातील स्टाफिंग पॅर्टन निश्चित करण्याकरिता समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट पिटीशन क्र.२३८०/२०२० मध्ये मा. न्यायालयाने 
दि.०९.०२.२०२४ व दि.०५.०३.२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, या कार्यासनाच्या अधिनस्त असलेल्या 
१३ सरकारी वकील कार्यालयातील स्टाफिंग पॅर्टनची पूनर्रचना करण्याकरिता खालीलप्रमाणे समिती गठित 
करण्यात येत आहे.:- 


a मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 

२ सहयोगी महाअधिवक्ता, सहयोगी महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, ।सदस्य 
मुंबई 

३ सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

४ सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा औरंगाबाद सदस्य 

4 सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा नागपूर सदस्य 

६ ।सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई सदस्य 


७ सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई सदस्य 


८ सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, अपील शाखा (रिट सदस्य 


सेल), मुंबई 
९ ।सरकारी अभियोक्ता, सरकारी अभियोक्ता यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई सदस्य 
१० | ० ।सरकारी वकील, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई सदस्य 
aa १ मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई सदस्य 


१२ सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद सदस्य 


१३ सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर सदस्य 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८२४/प्र.क्र.२१/का.८ 


१४ ।मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद सदस्य 
१५ मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर सदस्य 
।१६ ।सरकारी वकील, शासकीय अभियोक्ता कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली सदस्य 
१७ ।आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, अपील झाखा, सदस्य सचिव 
मुंबई 


२. समितीची कार्यकक्षा- 

(अ) उक्त समितीचे सदस्य/सरकारी वकील/मुख्य सादरकर्ता अधिकारी यांनी, त्यांच्या कार्यालयातील नियुक्‍त 
सहायक सरकारी वकील, अतिरिक्‍त सरकारी वकील यांची संख्या, दाखल व प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, 
न्यायालयीन बेंचची संख्या इत्यादी बाबी विचारात घेऊन vert पॅ्टनबाबत लिखित स्वरुपातील 
शिफारशी/सूचना मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना बुधवार दि.१०.०४.२०२४ पर्यंत सादर 
कराव्यात. 

(ब) विधि व न्याय विभाग/कार्यासन-८ च्या अधिपत्याखाळील १३ सरकारी वकील कार्यालयांपैकी मा. उच्च 
न्यायालयाशी संबंधित सरकारी वकील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनात सुधारणा 
करण्याची खूप वर्षांपासूनची मागणी आहे. सदर मागणी संदर्भात देखील अभ्यास करुन समितीने शिफारशी 
शासनास सादर कराव्यात. 


३. सदर समितीने १३ सरकारी वकील कार्यालयातील स्टार्फिंग पॅर्टनची पुनर्रचना करण्याच्या अनुषंगाने आपला 
अहवाल १ महिन्यात शासनास सादर करावा. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०४०३१६०५०६६६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SWATILOHAR 


(स्वा.सु. लोहार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) सहयोगी महाअधिवक्ता, सहयोगी महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय ,मुंबई. 
3) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


4) सह सचिव (कार्यासन-८), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा औरंगाबाद. 

yee सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा नागपूर. 

८) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई. 

९) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 
१०)सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, अपील शाखा (रिट सेल), मुंबई. 
११) सरकारी अभियोक्ता, सरकारी अभियोक्ता यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई. 

१२) सरकारी वकील, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई. 

१३) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 

१४) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर. 
) 
) 


१५) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद. 

१६) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर. 

१७)मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

१८)सरकारी वकील, शासकीय अभियोक्ता कार्यालय,सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली . 

१९) आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च UA SA, अपील शाखा, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


